केंद्र शासनाच्या ई-नाम योजनेच्या प्रभावी 
अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय नोडल 
एजन्सी व जिल्हास्तरीय नोडल ऑफीसर 
नियुक्‍त करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः कृपमं०९१९ /प्र.क्र.१५४ /२१-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०६ नोव्हेंबर २०१९ 


वाचा : 9) सहकार, पणन व वत्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्र. कृपमं०४१८/प्र.क्र.७०/२१-स 
दि.०६.०७.२०१८ 
२) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ यांचे अ.शा.पत्र 
जा.क्र.कृपमं/संगणक/ईनाम/नोए/१७७२/२०१९ दि.०४.०९.२०१९ 


शासन परिपत्रक: 
केंद्र शासनाने बाजार समित्यांमधील saad खरेदी-विक्री व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक 


प्लॅटफॉर्मवर आणण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यातील ६३ कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचा ई-नाम योजनेमध्ये 


समावेश केलेला आहे. या ई-नाम योजनेची राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये प्रभावी 


अंमलबजावणी करण्याकरीता संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन 


मंडळ हे राज्यस्तरीय नोडल एजन्सी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य कृषि 


पणन मंडळ यांनी यापुढे ई-नाम योजनेच्या अंमळबजावणीकरीता राज्यस्तरीय नोडल एजन्सी म्हणून 


कार्यरत राहावे. ई-नाम योजनेची विभागीय स्तरावर अंमळबजावणी करण्याकरीता सर्व संबंधीत 


विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था व जिल्हा स्तरावर अंमलबजावणी करण्याकरीता सर्व संबंधीत 


जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना ई-नाम योजनेचे समन्वय अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 


येत आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः कृपमं०९१९ /प्र.क्र.१५४ /२१-स, दिनांक: ०६ नोव्हेंबर २०१९ 


२. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९११०६१२३५४०१३०२ असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Digitally signed by Jayant Baliram Bh 


DN: c=IN, o=Govern ॥ Maharashtra, ‘Coops n, 
a a Nn Marketing and Textile Department, postalCode=400032, 
Maharash’ 
2.5.4.20=33a89241 3bd2c105002f2acc67792c5931afb42987 
d31b0deb6c0181d19c74 
| i aa h 4 ialNumber=33432a8e2e8 1 dcab05 18d2a6ca4f4fl 0300670 
| if | 3247657527f52bef2a2aa29b2, cn=Jayant Baliram Bhoi 
Date: 2019.11.06 12:38:15 +05'30 
id भोईर ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री (पणन), मंत्रालय, मुंबई 

मा . राज्यमंत्री (पणन), मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळून) 

सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे 
. उप सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. 


विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (सर्व) 


१०.जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था (सवी 
११. सभापती/ प्रशासक/सचिव, कृषि उत्पन्न बाजार समिती (सर्व) 
१२. निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


